महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११८/प्र. क्र. १०९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८जून, २०१८ 


शासन आदेशा: 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय 


कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (4) 
मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या 
पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ 
मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरची अभिप्राय 
क्र नाव कार्यालय पदस्थापना 
Ex 2 3 PB ५ 
i श्री. अरुण लक्ष्मण । ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, | ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, | Heyes विभाग वाटप नियम 
भांगरे जि.शै.सा.व्या.वि. जि.शै.सा.व्या.वि. | १२ (क) अनुसार श्री. राऊत 
संस्था, यवतमाळ.  । संस्था, जळगांव. यांच्या जागी आपसी बदलीने 
विनंती नुसार. 
2 । डा. रमेश जगन्नाथ । ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, | ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, महसूल विभाग वाटप नियम 
राऊत जि.शै.सा.व्या.वि. जि.शै.सा.व्या.वि.  ।१२ (क) अनुसार श्री. भांगरे, 
संस्था, जळगांव. संस्था, यवतमाळ.  । यांच्या जागी आपसी बदलीने 
विनंती नुसार. 
३ | श्री. सचिन सुधाकर | ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, | ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, | विनंती नुसार रिक्‍त पदावर 
चव्हाण जि.शै.सा.व्यावि. । जि.शै.सा.व्या.वि. 
संस्था, गडचिरोली. । संस्था, बीड. 
४ श्री. राजेश ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, | ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, | विनंती नुसार रिक्‍त पदावर 
काशीनाथ रुद्रकार | जि.शै.सा.व्या.वि. जि.शै.सा.व्या.वि. 
संस्था, गडचिरोली. । संस्था, गोंदिया. 
५ श्री. सुशिल सुरेश | Rs अधिव्याख्याता, | ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, | विनंती नुसार रिक्‍त पदावर 
शिवलकर जि.शै.सा.व्या.वि. जि.शै.सा.व्या.वि. 
संस्था, सिंधुदूर्ग. संस्था, रत्नागिरी. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकःबदळी-३११८/प्र. क्र.१०९/प्रशा-२ 

२. वर नमूद तत्क्यातील अ. क्र.१ येथे नमूद श्री. अरुण भांगरे यांचा महसूली विभाग बदलण्यात येत असून 

यापुढे ते नाशिक विभागात कार्यरत राहतील तसेच अ.क्र.२ येथे नमूद डॉ. रमेश राऊत यांचा महसूली विभाग 

बदलण्यात येत असून, यापुढे ते अमरावती महसूली विभागात कार्यरत राहतील सदर महसूली विभागात 

नियमात नमूद केलेल्या कालावधीनुसार त्यांना राहणे बंधनकारक राहील 

र्यी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 

कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 

शासनास सादर करावा. 

Ss सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१८०६१८१२४१५७५५२१ असा आहे. हा BST 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Ravindra टी 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Pralhad Ate: 


'732e6657dca817aeGee6 1 9a5Sd170d3 


at2edb5809b000f33d26328"6cdac80ee3 
2afdac3f68b5821d14e41 df 
2018.06.19 14:26:01 +05'30' 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 

३) प्राचार्य / उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, औरंगाबाद/ नागपूर/मुंबई 
) 
) 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर/नाशिक/नागपूर/अमरावती 

प्राचार्य, जिल्हा शौक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, रत्नागिरी/सिंधुदूर्ग/यवतमाळ/ 
गडचिरोली/गोदिंया/जळगाव 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी/सिंधुदूर्ग/यवतमाळ/गडचिरोली/गोदिंया/जळगाव/ 

७) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍्तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव 
) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


